केंद्र पुरस्कृत समग्र शिक्षा कार्यक्रमासाठी 
अनुसूचित जमाती (TSP) उप योजनेचा निधी 
वितरीत करणेबाबत (केंद्र व राज्य हिस्सा). 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः समग्र-२०२३/प्र.क्र.०१ भाग-२/एस.डी-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक: २७ फेब्रुवारी, २०२३ 


वाचा :- 


१) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.०४/०४/२०२२ 
२) केंद्र शासन, शिक्षण मंत्रालय, नवी fest आदेशा क्रमांक: F.No-9-2/2022-1S-92/IS.| 
(ST), दि.१३/१२/२०२२ (सहा पत्रे) 


३) राज्य प्रकल्प संचाळक (समग्र शिक्षा), महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई यांचे पत्र क्र. 
मप्राशिप/लेखा-२/॥७ Inst./Ele,Sec, TE/Rec, Non Rec/(SAP, GEN, SC, ST) निधी 
मागणी/ २०२२-२३/३७८१, दि३०/१२/२०२२ 


प्रस्तावना: 

राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई यांनी संदर्भ क्र.३ येथील 
पत्रान्वये समग्र शिक्षा योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्र हिस्सा व राज्य हिस्सा निधी वितरीत 
करण्याचा प्रस्ताव शासनास सादर केला आहे. 
२. समग्र शिक्षा योजनेसाठी केंद्र व राज्य शासनाच्या हिस्स्याचे प्रमाण (HERTS) ६०:४० असे 
आहे. केंद्र शासनाने दिनांक १३/१२/२०२२ रोजीच्या आदेशान्वये अनुसूचित जमाती उपयोजनेसाठी 
(TSP) रू. ४४,६९,१७,०००/- इतका निधी मंजूर hor आहे. सदर निधीच्या प्रमाणात राज्य 
हिस्याचा निधी रू. २९,७९,४४,६६७/- इतका येतो. वित्त विभागाच्या (अर्थोपाय शाखा) दि. 
३०/१२/२०२२ च्या विवरण पत्रानुसार केंद्र हिस्सा निधी राज्य शासनाच्या एकत्रित निधीत जमा 
झाल्याबाबत अभिप्राय प्राप्त झाले आहेत. 
३. आदिवासी विकास विभागाच्या शासन निर्णय दि. २७/०२/२०२३ नुसार (२२०२ आय ६४८) 
केंद्र हिस्सा, ३१-सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) या लेखाशिर्षाखाली रू. ४४,६९,१७,०००/- व (२२०२ 
आय ६५७ राज्य हिस्सा, ३१-सहायक अनुदाने (वेतनेत्त) या लेखाशिर्षाखाली रू. 
२९,७९,४४,६६७/- इतका निधी वितरीत केला आहे. त्यानुषंगाने निधी वितरीत करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती.याबाबतचा शासन निर्णय खालीलप्रमाणे आहे. 


शासन निर्णय:- 

केंद्र शासनाने उपरोक्‍त प्रमाणे उपलब्ध करुन दिलेला निधी खालील विवरणपत्रात 
दर्शविल्याप्रमाणे राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई यांच्याकडे समग्र 
शिक्षा कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी या आदेशान्वये वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत 
आहे. सदर विवरणपत्रातील स्तंभ क्र.४ येथील वितरीत करावयाची तरतूद स्तंभ क्र.२ येथील 
लेखाशिर्षाकरिता मंजूर असलेल्या तरतूदीतून खर्च करण्यात यावी. 


शासन निर्णय क्रमांक समग्र-२०२३/प्र.क्र.०1 भाग-२/एस.डी-१ 


sp mm WA 2020-29 AT वर्षात | वितरीत करावयाची 
क्र. सुधारित अर्थसंकल्पिय तरतूद 

तरतूद 
Ea 2 3 PB 


"मागणी क्रमांक टी-५, 2202, सर्वसाधारण 


रू.२०२,१२,५०,००० /- 


रू.४४,६९,१७,०००/- 
शिक्षण, ०१ प्राथमिक शिक्षण, ७९६-जनजाती 
क्षेत्र उपयोजना, (09 जनजाती क्षेत्र 
उपयोजनांतर्गत योजना, (०१) (१०) समग्र शिक्षा 
अभियान (अनुसूचित जमाती उपयोजना (TSP), 
(केंद्र हिस्सा go टक्के), ३१-सहायक अनुदाने 
(वेतनेत्तर) (२२०२॥६४८)" 

२ | "मागणी क्रमांक टी-५, २२०२, सर्वसाधारण 
शिक्षण, ०१ प्राथमिक शिक्षण, ७९६-जनजाती 
क्षेत्र उपयोजना, (०१ जनजाती क्षेत्र 
उपयोजनांतर्गत योजना, (०१) (११) समग्र शिक्षा 
अभियान (अनुसूचित जमाती उपयोजना (TSP), 
(राज्य हिस्सा ४० टक्के), ३१-सहायक अनुदाने 
(वेतनेत्तर) (२२०२॥६५७)" 


रु.५७,९२,३६०००/- ।रू.२९,७९,४४,६६७/- 


एकूण (9)+(2) रू.७४,४८,६१,६६७/- 
रुपये MASI कोटी अठ्ठेचाळीस लाख एकसष्ठ हजार सहाशे सदुसष्ठ फक्त 


२. वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक दि.०४/०४/२०२२ मधील नमूद केलेल्या सर्व बाबींची 
पूर्तता होत आहे. सदर अनुदान Wald अनुदान असुन यापुर्वी वितरीत केलेल्या निधीचे उपयोगिता 
प्रमाणपत्र सादर करण्यात आले आहे. या अनुदानाच्या अटी व शर्ती सदर शासन निर्णयात नमुद 
केल्या आहेत. 


३. सदर शासन निर्णयान्वये वितरीत केलेला निधी केंद्र शासनाचे दि.१३/१२/२०२२ रोजीच्या 
आदेशामध्ये दिलेल्या निदेशानुसार व सन २०२२-२३ च्या वार्षिक कार्ययोजना व अंदाजपत्रक 
प्रकल्प मान्यता मंडळाने (PAB) मंजूर केलेल्या समग्र शिक्षा योजनेच्या चाळू योजनांच्या 
आवर्ती/अनावर्ती बाबीसाठी खर्च करावा. 


४. खर्चासंबंधीच्या सध्याच्या शासकीय धोरणास अनुसरुन मंजूर आराखड्यानुसार याच वर्षात 
सदर निधी खर्च होईल याची दक्षता घ्यावी. 

५. अनुसूचित जमाती या लेखाशिर्षाखाली उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतूदीतून झालेल्या 
खर्चाचा अहवाल, निधी उपयोगिता प्रमाणपत्र, लेखाशिर्षनिहाय /उप ळेखाशिर्षनिहाय साध्य 
झालेले भौतिक उद्दिष्ट्ये इ.माहिती, संबंधित क्षेत्रिय अधिकारी यांनी आयुक्‍त, आदिवासी विकास, 
नाशिक; आदिवासी विकास विभाग व शालेय शिक्षण विभागास प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत न 
चुकता पाठवावी. 


६. आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात, आदिवासी उपयोजना बाह्य क्षेत्रात केलेला खर्च स्वतंत्रपणे 
नोंदविला जाईल याची दक्षता घ्यावी, जेणेकरुन शासनाला आदिवासी क्षेत्रातील व उपयोजने 
क्षेत्राबाहेरील योजनांवर होणाऱ्या खर्चावर संनियंत्रण ठेवता येईल. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांक समग्र-२०२३/प्र.क्र.०1 भाग-२/एस.डी-१ 


७. आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतुदीतून आदिवासी उपयोजना 
क्षेत्रात पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याबाबतच्या तसेच वैयक्तिक लाभाच्या योजना घेण्यात याव्यात 
आणि आदिवासी उपयोजना बाह्य क्षेत्रात फक्त वैयक्‍तीक लाभाच्या योजना घेण्यात याव्यात. 


८. सदर खर्च वित्त विभागाच्या संदर्भाधिन दि.०४/०४/२०२२ चे परिपत्रका मधील सूचनांनुसार 
करण्यात यावा. सदर निधी आहरीत करुन वितरीत करण्यासाठी अवर सचिव / कक्ष अधिकारी 
(रोख/लेखा शाखा), शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, यांना "आहरण व संवितरण 
अधिकारी" तर सह/उप सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय यांना "नियंत्रक अधिकारी" 
म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. संबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी निधी कोषागारातून 
आहरित करुन निधी समग्र शिक्षा यांच्या बँक खात्यात जमा करावा. 


९. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाचे संदर्भाधिन दि.०४/०४/२०२२ चे परिपत्रक व आदिवासी 
विकास विभागाचा शासन निर्णय दि.२७/०२/२०२३ अन्वये दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


qo. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०३०११६३१४२५३२१ असा आहे. सदर 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
SANTOSH UMESHRAO 


ण 
si 
2 
ac 


GAIKWAD : 
(संतोष गायकवाड) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 
२) मा.मंत्री (शाळेय शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव 
३) मा. प्रधान, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
४) आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


५) मा.प्रधान सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

६) राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, चर्नीरोड, मुंबई 

७) महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र 9/2 मुंबई, नागपूर 

८) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई / नागपूर 

९) संचालक, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई - ६३ 

१०) सर्व वरिष्ठ लेखा परीक्षक (शिक्षण विभाग) 

११) अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई 

१२) उप सचिव (प्रशासन), शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१३) वित्त विभाग(व्यय-१४ / अर्थसंकल्प शाखा), मंत्राळय, मुंबई 
) 
) 
) 


) 
) 
) 
) 


१४) कक्ष अधिकारी, लेखा शाखा, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१५) कक्ष अधिकारी, अर्थसंकल्प शाखा, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१६) निवड नस्ती (एस.डी.१. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


